मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 


नाबार्ड अर्थसहाय्याित ग्रामीण पायाभूत 
विकास निधी (RIDE ) मालिका- २८ अंतर्गत 
सोलापूर जिल्ह्यातील ४ रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.०८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर,२०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२३७० /2022, दिनांक २४ डिसेबर,२०२२. 
६) झासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक मुग्रायो २०२३/प्र.क्र. ०८ /बांध -४ दिनांक 
२५ जानेवारी ,२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ नाबार्ड अर्थसहाय्यित ग्रामीण पायाभूत विकास 


निधी (RIDE ) मालिका -२८ अंतर्गत उपरोक्‍त वाचा मधील क्रमांक ६ वरील शासन निर्णयाद्वारे 


सोलापूर जिल्ह्यातील ४ रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 


प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेझामध्ये या शुध्दीपत्रकाद्वारे खालील प्रमाणे 


बदल करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.०८/बांधकाम-४ 


उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ६ च्या शासन निर्णयामधील तक्ता खाळील 


प्रमाणे आहे. 
अ. | तालुका पॅ प्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्र क्रमांक (कि.मी) | अंदाजीत रक्‍कम | देखभाल व दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
| a | अक्कलकोट | NABSOL | चुंगी ते सुलतानपुर रस्ता ३.२०० २३९.८१ १४.९३ 
a (॥)०१ । अक्कलकोट ते हसापूर रस्ता | 3.000 २२४.१० १५.६५ 
३ बार्शी मानेगाव ते घाणेगाव रस्ता ३.२०० २५०.९५ १९.०८ 
NAB SOL व 
४ | माळशिरस nee SH -293 (चाकोरे) ते १.७५० १४४.५५ १०.०४ 
संग्रामनगर रस्ता 
एकुण ४ कामे 99.940 ८५९.४१ ५९.७० 
या ऐवजी 
अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्र क्रमांक (कि.मी) | अंदाजीत रक्‍कम | देखभाल व दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
| a | अक्कलकोट | NABSOL | चुंगी ते सुलतानपुर रस्ता ३.२०० २३९.८१ १४.९३ 
२ (॥)०१ | अक्कलकोट ते हसापूर रस्ता | ३.००० २२४.१० १५.६५ 
३ | बाशी NAB SOL | मानेगाव ते घाणेगाव रस्ता ३.२०० २५०.९५ १९.०८ 
(Il) ०२ 
४ | माळशिरस | NABSOL | SH-293 (ale) ते 4.940 988.44 १०.०४ 
(ll) ०३ | SOAR रस्ता 
एकुण ४ कामे ११.१५० ८५९.४१ ५९.७० 
असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२८१४२१५०२४२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.28 17:05:10 
+05'30' 
(प्र. वि.पाटील.) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.०८/बांधकाम-४ 


४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

९) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, 
पुणे 
१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
सोलापूर. 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


